जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, 
वर्ग-३ (पशुसंवर्धन) संवर्गातील सहायक 
पशुधन विकास अधिकारी यांची 
दि.०१.०१.२०२० ते १.१.२०२२ रोजीची 


एकत्रित तात्पुरती ज्येष्ठता सूची. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः जिपअ-२०२२/प्र.क्र.३२७/आस्था-४ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान मार्ग, 
फोर्ट, मुंबई- ४०० ००१. 
दिनांक: २६ जून, २०२३ 


शासन परिपत्रक :- 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग-३ (पशुसंवर्धन) संवर्गातील सहायक पशुधन विकास 
अधिकारी यांची राज्यस्तरीय ज्येष्ठता सुची प्रसिद्ध करण्याची कार्यवाही ग्रामविकास विभागाकडून करण्यात 
येते. त्यानुषंगाने जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ (पश्युसंवर्धन) संवर्गातील सहायक पशुधन 
विकास अधिकारी यांची दि.०१.०१.२०२० ते १.१.२०२२ रोजीची एकत्रित तात्पुरती ज्येष्ठता सूची सोबत 
प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 
शः सदर दि.०१.१०२०२० ते दि.०१.०१.२०२२या कालावधीची एकत्रित तात्पुरती ज्येष्ठता सूची सर्व 
संबंधितांच्या निदर्शनास आणावी व त्याबाबत संबंधितांचे काही आक्षेप व हरकती असल्यास त्या कार्यालयीन 
अभिलेख्यावरुन छाननी करुन आणि आक्षेप योग्य असल्याचे प्रमाणपत्र देवून विभागीय आयुक्‍त आणि मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या शिफारशींसह खाली दिलेल्या विवरणपत्रात नमूद करुन संबंधित 
कागदपत्रांसह शासनाकडे पाठविण्यात याव्यात. आक्षेप न तपासताच शासनाकडे पाठविण्यात येवू नयेत. 
छाननी करुन न पाठविता प्राप्त झालेले तसेच संबंधितांनी परस्पर शासनाकडे पाठविलेले आक्षेप विचारात 
घेतले जाणार नाहीत. 
३. आक्षेप अर्ज विभागीय आयुक्‍्तांमार्फत शासनाकडे पाठविण्याचा शहोवटचा दि. २० जुलै,२०२३ 
असा आहे. सदर दिनांकानंतर प्राप्त झाळेले आक्षेप शासन स्तरावर विचारात घेतले जाणार नाहीत, याची नोंद 
घ्यावी, 
४. तसेच दरम्यानच्या कालावधीत सेवानिवृत्त, स्वेच्छा सेवानिवृत्त, राजीनामा अथवा निधन झालेल्या, 
आंतरजिल्हा बदली झालेल्या कर्मचाऱ्यांचीदेखील नावे उचित नोंदीसह कळविण्यात यावीत. 


होणारे प्रस्ताव संबंधित अधिकाऱ्यांचे नाव व पदनाम यांचा उल्लेख करुन साक्षांकित mos असावेत. 
अधिकाऱ्यांचे नाव व पदनामाचा वापर करुन “करीता” म्हणून साक्षांकित केलेले प्रस्ताव शासन स्तरावर ग्राह्य नाव व वापर करुन “करीता” i प्रस्ताव स्तरावर 


मानण्यात येणार नाहीत. सबब दि.१०.०२.२०१६ च्या शासन निर्णयाचे कृपया काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 


आक्षेप असल्यास असे आक्षेप खालील तक्त्यात नमूद प्रारुपानुसार कृपया सादर करावेत. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः जिपअ-२०२२/प्र.क्र.३२७/आस्था-४ 


अ.क्र.  दि.०१/०१/२०२० कर्मचाऱ्याचे  जेष्ठतासूचीतील ज्या सुचविलेली अभिप्राय 


रोजीच्या तात्पुरत्या नांव रकान्यामध्ये दुरुस्ती दुरुस्ती 
जेष्ठतासूचीतील करावयाची आहे तो रकाना 
अनुक्रमांक क्रमांक व असलेली सध्याची 
नोंद 
६. शासनाने यापूर्वी प्रसिद्ध केलेल्या ज्येष्ठता सूचींसंदर्भात असे निदर्शनास आले आहे की, सदर ज्येष्ठता 


याद्या संबंधितांच्या निदर्शनास आणण्यात येत नाहीत. त्यामुळे संबंधितांना त्याबाबतचे आक्षेप वेळीच नोंदविता 
येत नाहीत. बर्‍याचदा संबंधित कर्मचारी त्यांच्या पदोन्नतीच्या वेळी ज्येष्ठता सूचीत दुरुस्ती करण्याची विनंती 
करतात. अशा प्राप्त झालेल्या प्रत्येक विनंती अर्जानुसार ज्येष्ठतासूचीत आवऱ्यक ती दुरुस्ती करण्यासाठी 
वेळोवेळी शुद्धीपत्रके काढावी लागतात. तसेच यामुळे मानीव दिनांकाची प्रकरणे उद्भवतात. सबब सोबतची 
ज्येष्ठता यादी सर्व संबंधितांच्या तात्काळ निदर्शनास आणून द्यावी व तसे केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र शासनास 
पाठवावे. 
७. अंतिम ज्येष्ठतासुचीसाठी आक्षेप /हरकती/ माहिती सादर करताना ग्राम विकास विभागाच्या शासन 
परिपत्रक क्रमांक जिपअ-२०२०/प्र.क्र.८९/आस्था-४, दि. १३ नोव्हेंबर, २०२० मधील सर्व सूचनांचे काटेकोरपणे 
पालन करण्यात यावे. 
८. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०६२६१७१३१३०६२० असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by DEEPAK BALKRISHNA RAUT 


DN: c=IN, o0=>GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, RURAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=634c9b6f0a78aa8dc2a2cad23e9ebda886eae533288a003 
hi 


232dfa51925322f07, postalCod 2, st: 


'=Mahai 
B A LKR | S H N A R A UT serialNumber=52DEE7DD608E 1 BF9A63F 1C3E782CDF35FEBBFD44 
B3C12DB9684B5571AEA49117, -DEEPAK BALKRISHNA RAUT 


(दिपक बाळकृष्ण राऊत) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. सचिव (पशुसंवर्धन), कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
२. विभागीय आयुक्त, सर्व विभाग, 
३. उप आयुक्त (आस्थापना), विभागीय आयुक्त, सर्व विभाग 
४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व. 
५. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा (वर्ग-३) मधील सहायक Tae विकास अधिकारी यांची दि.०१.०१.२०२० ते १.१.०२०२२ रोजीची एकत्रित तात्पुरती ज्येष्ठता यादी 


कर्मचाऱ्याचे नावा । जिल्हा परिषद जन्म दिनांक शौक्षणिक अर्हता | व्यवसायिक अर्हता । सहायक पक्ञुधन विकास । जात प्रवर्ग । व्यावसायिक शेरा 
अधिकारी पदावरील परीक्षा 
नियमित नियुक्‍ती दिनांक उत्तीर्ण/सुट 

| a | २ ३ हक जगीं ५ & 1" - कै... _।| ८ ९ | ae | ० 
q: श्री.एम.टी.कठाळे पुणे २१-०४-१९६६ एसएससी एल.एस.एस. २९-०९-१९८६ भज-ब उत्तीर्ण poe 
2. श्री.एस.एस. मोरे औरंगाबाद । १५-०८-१९६७ एसएससी एल.एस.एस. २७-०८-१९९० अज उत्तीर्ण 1 -__| 
३. श्री.एस.ए.सरदार बुलढाणा ०१-०७-१९६८ एसएससी एल.एस.एस. १२-१०-१९९४ अजा उत्तीर्ण Poe 
४. श्री.बी.ए.सुरडकर बुलढाणा ०७-०५-१९६५ एसएससी एल.एस.एस. २४-०५-१९९६ अजा उत्तीर्ण poe 
षु. श्री.डी.डी.चव्हाण हिंगोली १४-०२-१९६७ एचएससी Fo 22-09-9889 अज उत्तीर्ण Poe 
६. श्री.डी.बी.बोबडे अमरावती १०-०१-१९६७ एसएससी एल.एस.एस. २०-०३-१९९७ विजा-अ उत्तीर्ण poe 
9. श्री.के.एल.जल्देवार नांदेड २५-०१-१९६८ 1 - | एल.एस.एस. ०३-११-२००१ विमाप्र उत्तीर्ण poe 
८. श्री.आर.एस.मानावार भंडारा १८-११-१९६७ एचएससी 1-1 | २३-०१-२००२ अजा अनुत्तीर्ण poe 

र. श्री.एस.डी.डाबेराव रायगड २८-२-१९६७ एसएससी प.प.पदविका १५-१०-२००३ अज शड 

१०. श्री.आर.एल.राठोड रायगड २५-६-१९६६ एसएससी प.प.पदविका २१-१०-२००३ विजाअ oo 
११. श्री.के.एस.चौधरी भंडारा २८-०६-१९६८ एसएससी 1 - | २०-१२-२००३ खुला अनुत्तीर्ण oe 
१२. श्री. डी.बी.राठोड बुलढाणा ०१-०४-१९७० एसएससी एल.एस.एस. २१-०६-२००४ विजा-अ उत्तीर्ण Poe 
१३. श्री. डी.जी.मस्के अमरावती ०१-०७-१९६९ एसएससी एल.एस.एस. ०५-०९-२००५ भज-क उत्तीर्ण Poe 
१४. श्री. के.व्ही.खराटे बुलढाणा ०६-०९-१९७७ एसएससी एल.एस.एस. ०८-०६-२००६ भज-क उत्तीर्ण | -__| 
१५. श्री.एस.एन.भिटकर | अमरावती २७-०२-१९६५ एसएससी एल.एस.एस. ११-०९-२००७ अजा उत्तीर्ण Poe 
१६. श्री. ए.बी.महलले अमरावती १८-०३-१९७० एम.कॉम.. एल.एस.एस. ११-०९-२००७ इमाव उत्तीर्ण te 
१७. श्री.डी.सी.बागुल सिंधुदूर्ग २१-०१-१९७५ एचएससी एल.एस.एस. १७-०३-२००८ अज उत्तीर्ण Poe 


१८. श्री.एस.एस.आढाव अकोला ०४-०१-१९६६ एसएससी एल.एस.एस. १३-०१-२००९ इमाव उत्तीर्ण 
१९. श्री.यु.एम.शेगोकार अकोला १४-०५-१९६८ एसएससी एल.एस.एस. १३-०१-२००९ अजा उत्तीर्ण 
२०. श्री.एन.जी.पराते चंद्रपूर १२-०२-१९६८ एसएससी एल.एस.एस. २९-०५-२००९ विमाप्र सुट 
२१. श्री.जी.एम.जुमनाके गडचिरोली | २०-०६-१९६६ एचएससी डी.डीआय.व ए.एच. ०६-१२-२००९ अज सुट 
२२. श्री.आर.डी.माहुरे अमरावती । २४-०४-१९६७ एसएससी डी.डीआय.व ए.एच. १०-०२-२०१० अजा उत्तीर्ण 
२३. श्री.एस.आर.सातव | अमरावती । २५-०४-१९७१ एसएससी डी.डीआय.व ए.एच. १०-०२-२०१० विमाप्र उत्तीर्ण 
२४. श्री.एन.डी.चव्हाण नागपूर १७-०४-१९७६ एचएससी एल.एस.एस. ३०-०३-२०१० विजा-अ नाही 
२५. श्री.एस.ए.दिवटे रायगड ४-१-१९७६ एसएससी प.प.पदविका ३१-३-२०१० भजक Po 
२६.  ।श्री.बी.एम.कंकटलवार चंद्रपूर १५-०५-१९६७ एसएससी एल.एस.एस. ०५-०५-२०१० भज-क सुट 
२७. श्री.डी.टी. रेहपाडे चंद्रपूर १०-०३-१९६९ शिका बी.व्ही.एस.सी.व ०५-०५-२०१० खुला Tet 
ए.एच. 
२८. श्री.एन.टी.ताठे नाशिक ०५-०४-१९७४ | डी.व्ही.एस.सी.व । डी.व्ही.एस.सी.व ११-०४-२०१२ भज-ड उत्तीर्ण 
ए.एच. ए.एच. 
२९. श्री.बी.एस.ताडगे नाशिक ११-१२-१९७७ विक डी.व्ही.एस.सी.व ११-०४-२०१२ भज-ड उत्तीर्ण 
ए.एच. 
३०. श्री.ए.झेड . राखडे | गडचिरोली | २७-९-१९६५ एसएससी पशु पदविका १३-४-२०१२ इमाव उत्तीर्ण 
अभ्यासक्रम 
३१. श्री.ओ.डी.पटले गडचिरोली । ११-१-१९६६ एसएससी पशु पदविका १३-४-२०१२ इमाव उत्तीर्ण 
अभ्यासक्रम 
३२. श्री.बी.पी.सहारे गडचिरोली । ११-२-१९६९ एसएससी पशु पदविका १३-४-२०१२ विमाप्र उत्तीर्ण 
अभ्यासक्रम 
३३. श्री.एस.एन.जांभळे नागपूर ०६-९-१९६९ बी.ए. पश्कु पदविका ०३-९-२०१३ भज-क उत्तीर्ण 


अभ्यासक्रम 


38. श्री.एस.एन. गोटे वाशिम १५-०७-१९६८ एसएससी एल.एस.एस. ०१-१०-२०१३ खुला नाही | - | 

३५. श्री.एन.एस.भागवत नाशिक ३०-०९-१९७३ बी.कॉम. प.प.पदविका २८-०२-२०१४ अजा नाही 

३६. श्री.एस.बी. भालेराव चंद्रपूर ०१-०७-१९६७ एसएससी एल.एस.एस. ०१-०७-२०१४ खुला नाही कर्ण-बधिर, 
अपंग 

३७. श्री.एस.एन.भंडलकर ठाणे ०१-०६-१९६७ एस.एस.सी. प.प.पदविका १६-०६-२०१४ विजा-अ नाही 

३८. श्री.आर.पी.पडवळ ठाणे २३-०६-१९७० एस.एस.सी. प.प.पदविका १६-०६-२०१४ इमाव नाही 

३९. श्री.आर.एस.कदम सातारा ०२-०६-१९६६ एस.एस.सी. प.प.पदविका १८-०६-२०१४ खुला उत्तीर्ण 

४०. श्री.एन.एस.चौधरी सातारा १६-०८-१९७८ बी.ए. प.प.पदविका १८-०६-२०१४ अज उत्तीर्ण 

४१. श्री.एस.जी.मारवाडे भंडारा १०-०१-१९६७ एस.एस.सी. प.प.पदविका ०१-०१-२०१५ खुला उत्तीर्ण 

४२. श्री.आर.आर.निखारे भंडारा २७-१२-१९७३ एस.एस.सी. एम.व्ही.एच.सी. ०१-०१-२०१५ विमाप्र उत्तीर्ण 

४३. श्री.आर.एस.गाडेकर | रत्नागिरी १४-५-१९८१ एच.एस.सी. | ga व्यवसाय पदविका २२-०५-२०१५ भज-क उत्तीर्ण 

४४. श्री.डी.एस.जाधव बीड ०५-०७-१९८० एस.एस.सी. प.प.पदविका ०८-०२-२०१६ भज-ब उत्तीर्ण 

४५. श्री.आर.जी.नवले सातारा ०१-०६-१९६७ एच.एस.सी. प.प.पदविका ०८-०६-२०१६ खुला उत्तीर्ण 

४६. श्री.एस.जी.बनसोडे | उस्मानाबाद । १८-१०-१९६५ एस.एस.सी. प.प.पदविका ०३-११-२०१६ भज-क उत्तीर्ण 

४७. श्री.आर.डब्ठू.-सोनार अमरावती ०४-०६-१९७७ एच.एस.सी. प.प.पदविका ०१-०१-२०१७ इमाव उत्तीर्ण 

४८. श्री.एस.के.बागडे नागपूर १२-६-१९६६ बी.व्ही.एस.सी. बी.व्ही.एस.सी. ३०-१-२०१७ खुला उत्तीर्ण 

४९. श्री.एस.पी. पजई नाशिक २०-०७-१९७२ एसएससी.  डी.डी.एम.अन्ड ए.एच. ०३-०५-२०१७ विजा-अ उत्तीर्ण 

Yo. श्री.एस.डी.सोनवणे नाशिक ०२-०६-१९६९ एसएससी  डी.डी.एम.अँन्ड ए.एच. ०३-५-२०१७ खुला उत्तीर्ण 

५१. श्री.एम.डी.झाल्टे नाशिक ०१-६-१९६७ एसएससी  डी.डी.एम.अँन्ड UV. ०४-०५-२०१७ खुला उत्तीर्ण 

५२. श्री.जी.टि.बोरोले नाशिक १४/११/१९७२ एसएससी.  ।डी.डी.एम.अँन्ड ए.एच. ०६-०५-२०१७ इमाव उत्तीर्ण 

५३. श्री.एस.व्ही.तायडे जालना ०९-०५-१९७० पधप पदविका 1 - | १५-०५-२०१७ अ.जा. उत्तीर्ण 


५४. श्री.एस.पी.खडके | उस्मानाबाद | ११-०६-१९६७ ११वी प.प.पदविका ०१-०६-२०१७ खुला उत्तीर्ण 
दद. श्री.एस.एस.गोसावी सांगली १५-०७-१९८५ एस.एस.सी. डी.बी.अन्ड ए.एच ०१-०७-२०१७ खुला उत्तीर्ण 
५६. श्री.सी.पी.रहांगडाले भंडारा २५-९-१९६९ एचएससी पशु पदविका ०७-०७-२०१७ इमाव उत्तीर्ण 
अभ्यासक्रम 

५७. श्री.व्ही.एच.जाधव लातूर १७-०९-१९६७ एस.एस.सी. प.प.पदविका १८-०७-२०१७ खुला उत्तीर्ण 
प८. श्री.ए.व्ही.पोवार कोल्हापूर । ०१-०६-१९६८ एस.एस.सी. प.प.पदविका २४-०७-२०१७ अजा उत्तीर्ण 
५९. श्री.ए.जे.चाटे ठाणे १-६-१९६५ एस.एस.सी. प.प.पदविका ११-८-२०१७ भज-ड उत्तीर्ण 
६०. श्री.ए.जी.सुरु ठाणे १३-७-१९६६ एस.एस.सी. प.प.पदविका ११-८-२०१७ खुला सुट 

६१. श्री.एस.एम.सुकाळे ठाणे २८-१०-१९६९ बी.ए. प.प.पदविका ११-८-२०१७ अजा उत्तीर्ण 
६२. श्री.के.जी.कामडी ठाणे १-६-१९७३ एस.एस.सी. प.प.पदविका ११-८-२०१७ अज उत्तीर्ण 
६३. श्री.बी.जे.मयेकर ठाणे १३-४-१९७४ एस.एस.सी. प.प.पदविका ११-८-२०१७ इमाव उत्तीर्ण 
६४. श्री.जे.एम.घायवट ठाणे २०-६-१९७६ एस.एस.सी. प.प.पदविका ११-८-२०१७ अजा उत्तीर्ण 
६५. श्री.एस.जी.मोरे वाशिम ०२-०५-१९६६ बी.ए. पशुपदविका २७-१०-२०१७ खुला नाही 
६६. श्री.एस.एम.भुस्कुटे रायगड २१-७-१९६५ एसएससी प.प.पदविका ११-०९-२०१७ खुला os 

६७. श्री.एस.एम.कांबळे रायगड ०७-१२-१९६७ एस.एस.सी. पश्ुपदविका १९-०९-२०१७ अजा उत्तीर्ण 
६८. श्री.एस.सी.बिरवाडकर| रायगड २६-०७-१९६८ एस.एस.सी. पझु.पदविका १९-९-२०१७ अजा उत्तीर्ण 
६९. श्री.आर.बी.पोवार रायगड २६-१०-१९७३ एसएससी प.प.पदविका १९-९-२०१७ अजा os 

७०. श्री.एस.एच.देशामुख | कोल्हापूर । ०७-०८-१९६६ एस.एस.सी. प.पर्या.कोर्स ०१-११-२०१८ खुला उत्तीर्ण 
७१. श्री.व्ही.एस.तोरस्कर | रत्नागिरी ३०-८-१९६६ एस.एस.सी. पशुपदविका ०१-११-२०१८ विमाप्र उत्तीर्ण 
92. श्री.जे.आर.पाटील कोल्हापूर १७-०८-१९६७ एसएससी प.पर्य.कोर्स ०१-११-२०१८ खुला उत्तीर्ण 
७३. श्री.एम.डी.चन्ने ठाणे ०१-१०-१९६६ एसएससी प.प.कोर्स १-१-२०१९ अजा सुट 


७४. श्री.पी.जी.नाथबुवा | उस्मानाबाद । २५-५-१९७१ एसएससी एलएसएस ११-१-२०१९ भज-ब उत्तीर्ण 
७५. श्री.एस.ए.धनवटे नाशिक ०१-०६-१९६७ एसएससी. aay पदविका ०१-२-२०१९ इमाव उत्तीर्ण 
७६. श्री.आर.ए.बोरसे नाशिक ११-०६-१९६७ एसएससी पशु पदविका ०१-०२-२०१९ खुला उत्तीर्ण 
७७. श्री.पी.ए.अनंथ्रे नाशिक ०४-१२-१९६९ एचएससी पशु पदविका ०१-०२-२०१९ इमाव उत्तीर्ण 
७८. श्री.एस.एस.काकळीज | नाशिक २०-५-१९७४ एचएससी पशु पदविका ०१-०२-२०१९ खुला उत्तीर्ण 
७९. श्री.एस.ए.लसणे लातूर २-०१-१९७१ एसएससी एलएसएस ३१-८-२०१९ खुला उत्तीर्ण 
co. श्री.एस.ए.पवार उस्मानाबाद  १२-६-१९७५ एसएससी एलएसएस २०-०९-२०१९ खुला उत्तीर्ण 
८१. श्री.एस.ए.दुगम उस्मानाबाद । १०-०९-१९७१ एसएससी एलएसएस २१-०९-२०१९ विमाप्र उत्तीर्ण 
८२. श्री.आर.व्ही.राठोड | उस्मानाबाद | ०१-०१-१९८० एसएससी एलएसएस २१-०९-२०१९ विजा-अ उत्तीर्ण 
८३. श्री.जी.बी.पवार उस्मानाबाद २-४-१९७१ एसएससी एलएसएस २३-९-२०१९ खुला उत्तीर्ण 
८४. श्री.के.एस.टल्लु परभणी १२-१-१९६६ 1-1 एलएसएस १३-२-२०२० खुला उत्तीर्ण 
८५. श्री.बी.एम.परगे हिंगोली ०३-७-१९७१ oe एलएसएस १३-२-२०२० खुला उत्तीर्ण 
८६. श्री.एन.बी.नाईक हिंगोली १६-८-१९६७ एसएससी एलएसएस १३-३-२०२० खुला उत्तीर्ण 
८७. ai are इसाक लातूर १५-६-१९६९ एसएससी एलएसएस ३१-३-२०२० खुला उत्तीर्ण 
अब्दुलनबी 

८८. श्री.जी.बी.कापगते चंद्रपूर २१-१-१९७२ एस.एस.सी. aay पदविका ०३-०७-२०२० खुला उत्तीर्ण 
८९. श्री.आर.एस.पुरी चंद्रपूर १०-१-१९६८ एस.एस.सी. aay पदविका २९-७-२०२० भज-ब उत्तीर्ण 
९०. श्री.एस.एम.जोशी रायगड ०१-११-१९६७ एस.एस.सी. पशुपदविका ०६-१०-२०२० खुला उत्तीर्ण 
९१. श्री.पी.के.धुमाळ रायगड १६-४-१९६८ एसएससी प.प.पदविका ०६-१०-२०२० खुला Po 

९२. श्री.सी.पी.धुमाळ रायगड ६-१०-१९७१ एसएससी एलएसएस ६-१०-२०२० खुला Po 

९३. श्री.एन.आर.हजारे लातूर १-७-१९६७ एसएससी एलएसएस १४-१०-२०२० खुला उत्तीर्ण 


९४. श्री.बी.एन.बसेट परभणी १३-३-१९७३ oe एलएसएस १६-१०-२०२० खुला उत्तीर्ण 
९५. श्री.एस.आर.लाडाणे परभणी १४-१०-१९६४ Ce एलएसएस १६-१०-२०२० खुला उत्तीर्ण 
९६. श्री.आर.एस.ढोंबळे नागपूर १०-७-१९७० बी.काठम. पशुपदविका २०-११-२०२० खुला उत्तीर्ण 
९७. श्री.एन.व्ही.चव्हाण रायगड १५-७-१९६७ एच.एस.सी. पशुपदविका २७-१-२०२१ भज-ब उत्तीर्ण 
९८. श्री.व्ही.ए.म्हापनकर रायगड ०३-१२-१९६९ एच.एस.सी. पशुपदविका २७-१-२०२१ अजा उत्तीर्ण 
९९. श्री.पी.आर.शिरकर रत्नागिरी १८-१-१९७४ एचएससी एल.एस.एस. ०१-०४-२०२१ अजा उत्तीर्ण 
१००. | श्री.व्ही.एच.कपाळे लातूर ०१-२-१९७० एसएससी एलएसएस १८-५-२०२१ खुला उत्तीर्ण 
१०१. श्री.एस.डी.गोरे लातूर २०-६-१९६९ एसएससी एलएसएस १९-५-२०२१ इमाव उत्तीर्ण 
१०२. श्री.जी.यू.वाघ जालना ०३-०५-१९६९ एसएससी एलएसएस २७-५-२०२१ खुला उत्तीर्ण 
१०३. श्री.एन.के.वाघ जालना ०१-६-१९७५ एसएससी एलएसएस २७-५-२०२१ खुला उत्तीर्ण 
१०४.  श्री.एम.डी.टेंभुर्णीकर नागपूर ०४-१२-१९६६ एच.एस.सी. aay पदविका ३०-६-२०२१ अजा उत्तीर्ण 
१०५. । श्री.आर.एन.साखरे यवतमाळ ११-०६-१९६५ एसएससी पशुधन व्यवस्थापन व १२-७-२०२१ भज-क उत्तीर्ण 
दुग्धोपात्दन पदविका 
प्रमाणपत्र 
१०६. श्री.आर.पी.दुधे यवतमाळ १४-११-१९६५ एसएससी पशुधन व्यवस्थापन व १२-७-२०२१ इमाव उत्तीर्ण 
दुग्धोपात्दन पदविका 
प्रमाणपत्र 
१०७. | श्री.आर.पी.बदुकले यवतमाळ ०४-०५-१९६६ एसएससी पशुधन व्यवस्थापन व १२-७-२०२१ इमाव उत्तीर्ण 
दुग्धोपात्दन पदविका 
प्रमाणपत्र 
१०८. श्री.बी.के.गरुड यवतमाळ ९-०७-१९६७ एसएससी पशुधन व्यवस्थापन व १२-७-२०२१ खुला उत्तीर्ण 


दुग्धोपात्दन पदविका 
प्रमाणपत्र 


१०९. श्री.बी.ई.शेख यवतमाळ ०२-०२-१९६८ एसएससी पशुधन व्यवस्थापन व १२-७-२०२१ खुला उत्तीर्ण 
दुग्धोपात्दन पदविका 
प्रमाणपत्र 
११०. श्री.एस.एस.काळे यवतमाळ १४-०४-१९६९ एसएससी पशुधन व्यवस्थापन व १२-७-२०२१ इमाव उत्तीर्ण 
दुग्धोपात्दन पदविका 
प्रमाणपत्र 
१११. । श्री.आर.व्ही.ठाकरे यवतमाळ ०५-०९-१९६९ एसएससी पशुधन व्यवस्थापन व १२-७-२०२१ इमाव उत्तीर्ण 
दुग्धोपात्दन पदविका 
प्रमाणपत्र 
११२. | श्री.व्ही.एल.अस्वार । यवतमाळ २२-०२-१९७१ एसएससी पशुधन व्यवस्थापन व १२-७-२०२१ इमाव उत्तीर्ण 
दुग्धोपात्दन पदविका 
प्रमाणपत्र 
११३. श्री.पी.बी.इंगळे यवतमाळ २०-०८-१९७१ एसएससी पशुधन व्यवस्थापन व १२-७-२०२१ खुला उत्तीर्ण 
दुग्धोपात्दन पदविका 
प्रमाणपत्र 
११४. श्री.ए.टी.लोखंडे यवतमाळ ०८-०८-१९७२ एसएससी पशुधन व्यवस्थापन व १२-७-२०२१ अजा उत्तीर्ण 
दुग्धोपात्दन पदविका 
प्रमाणपत्र 
११५. । श्री.एन.डी.मैंदळकर चंद्रपूर ७-७-१९६५ एस.एस.सी. aay पदविका १५-०७-२०२१ खुला उत्तीर्ण 
११६. श्री.डी.आर.नागले चंद्रपूर ९-११-१९७० एस.एस.सी. aay पदविका १५-७-२०२१ अज उत्तीर्ण 
११७. श्री.डी.डी.दुगा गडचिरोली ०६-९-१९६६ एस.एस.सी. aay पदविका १९-७-२०२१ अज उत्तीर्ण 
११८. | श्री.डी.आर.हिरापुरे | गडचिरोली १६-९-१९६८ एस.एस.सी. पशुपदविका १९-७-२०२१ इमाव उत्तीर्ण 
११९. । श्री.एस.एन.ढेकवार | गडचिरोली । ०५-०१-१९७० एस.एस.सी. पशुपदविका १९-७-२०२१ इमाव उत्तीर्ण 
१२०. श्री.वाय.ए.कऱ्हाडे | गडचिरोली १६-१-१९७१ एस.एस.सी. aay पदविका १९-७-२०२१ अजा उत्तीर्ण 


१२१. श्री.जी.एस.काटवे । गडचिरोली १५-७-१९७२ एस.एस.सी. aay पदविका १९-७-२०२१ इमाव उत्तीर्ण 
१२२. । श्री.एम.एच.मोकल रायगड ०१-०६-१९७३ एस.एस.सी. पशुपदविका ९-८-२०२१ इमाव उत्तीर्ण 
१२३. श्री.जी.एस.लेंगरे रायगड १०-०६-१९७४ एच.एस.सी. पशुपदविका ९-८-२०२१ भज-क उत्तीर्ण 
१२४.  श्री.के.जी . doer} रायगड १५-३-१९७५ एच.एस.सी. पशुपदविका ९-८-२०२१ विमाप्र उत्तीर्ण 
१२५. । श्री.एस.जे.कातकडे रायगड २४-१०-१९७५ । बी.व्ही.एस.सी. बी.व्ही.एस.सी. ९-८-२०२१ भज-ड उत्तीर्ण 
१२६. | श्री.डी.व्ही.हाराळकर लातूर २०-१०-१९६९ एसएससी एलएसएस ३१-८-२०२१ इमाव उत्तीर्ण 
१२७. | श्री.पी.पी.नान्नजकर लातूर ०१-५-१९७७ एसएससी एलएसएस ३१-८-२०२१ इमाव उत्तीर्ण 
१२८. | श्री.आर.डी.उदकर भंडारा ०३-०२-१९८० एस.एस.सी. aay पदविका १४-९-२०२१ इमाव उत्तीर्ण 
१२९. श्री.के.ए.गरदडे उस्मानाबाद | 09-08-9885 एसएससी एलएसएस ०७-१०-२०२१ खुला उत्तीर्ण 
१३०. । श्री.व्ही.एच.मोठघरे भंडारा ०४-०१-१९७० एच.एस.सी. पशुपदविका १८-१०-२०२१ इमाव उत्तीर्ण 
१३१. श्री.पी.एच.टेंभुर्णे भंडारा १६-८-१९७० बी.ए. पशुपदविका ०१-११-२०२१ अजा उत्तीर्ण 
१३२. श्री.पी.ए.भोईर रत्नागिरी ०१-०६-१९७० एसएससी एल.एस.एस. २६-११-२०२१ अज उत्तीर्ण 
१३३.  श्री.जी.एम.दारशिंबे रत्नागिरी १०-१२-१९७३ एसएससी एल.एस.एस २६-११-२०२१ अज उत्तीर्ण 
१३४. श्री.एम.जे.ढाकणे रत्नागिरी ०१-०६-१९७३ एसएससी एल.एस.एस. २९-११-२०२१ भज-ड उत्तीर्ण 
१३५. श्री.व्ही.टी.लोकरे रत्नागिरी ०३-११-१९८२ एसएससी एल.एस.एस. २९-११-२०२१ विमाप्र उत्तीर्ण 
१३६. श्री.डी.ई.पाडवी रत्नागिरी ०१-०९-१९७१ एचएससी एल.एस.एस. ०६-१२-२०२१ अज उत्तीर्ण 
१३७. | श्री.एच.बी.गायकवाड रत्नागिरी ०१-१२-१९६७ एसएससी एल.एस.एस. ६-१२-२०२१ इमाव उत्तीर्ण 
१३८. श्री.एस.एन.अहिरे रत्नागिरी ०२-०६-१९६८ एसएससी एल.एस.एस. ०७-१२-२०२१ खुला उत्तीर्ण 
१३९. श्री.वाय.एस.वाघरे चंद्रपूर ३०-९-१९६८ एसएससी aay पदविका ०७-१२-२०२१ इमाव उत्तीर्ण 


